THAT आयुक्तालयातील गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना / बदली 
याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी 
करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४४/टेक्स-२ 
१६ वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
feria 5२६ जुले. 2022. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र २६/१२ 

दि.३१ जानेवारी, २०१४ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र २६/१२ 
दि.२० मे, २०१४ 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र २६/१२ 
दि.१९ जानेवारी, २०१५ 

४) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंधक अधिनियम- २००५. 

प्रस्तावाना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३१ जानेवारी, २०१४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मा.सर्वोच्य न्यायालयाने Re faders ( सिव्हील ) क्र .८२ / २०११ मध्ये दि .३१.१०.२०१३ 
रोजी दिलेल्या निर्देशांचे पाळन करण्यासाठी राज्य शासन सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट क मधील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी 
नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना व बदल्या याबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदल्या याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारञी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ (१) याद्वारे स्थापन करण्यात येत आहे : 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२२/प्र.क्र.१४४/टेक्स-२ 


१ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (TEIN), सहकार, पणन | अध्यक्ष 
व वस्त्रोद्योग विभाग 

२ सचिव/प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, | सदस्य 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

३ आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), TAIT आयुक्तालय, नागपूर सदस्य 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०७२६१७२०३७२६०२ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by GAURI RAHUL Ua 
GAURI RAHUL 2. Ghz caunipsus masse. ¢ = IN 


MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 


MHASKE Date 2025.0728 172050 की सग 
(गौरी रा. म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


AD 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई 

) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा 
) 

) 

) 

) 


AN 


9८ 


o~ 


मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सहाकर व पणन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१०) आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, नागपूर 

99) उपसचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१२), मंत्रालय मुंबई 

१२) उपसचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई 

१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


an 


S 


SS 


2) 


१४)महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
१५) अवर सचिव (टेक्स-२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय मुंबई 
१६) निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


